नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, 
मुंबई यांना सन २०१८-१९ च्या खर्चावर 
आधारित सन २०१९-२० साठी रु. 
३,५३,०८,०००/- एवढे अनुदान दुसरा हप्ता 
म्हणून मंजूर करण्याबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०२०/ प्र.क्र.५७/राकावि-२, 
गो.ते.रूग्णालय आवार, संकूल इमारत, १० वा मजला, 
बी-विंग, HATHA, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन परिपत्रक क्र.अनुदान-२००९/प्र.क्र.४२ /आरोग्य-५, 
दिनांक :-१३ जानेवारी, २०१०. 
संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र जा.क्र. ससंआसे/सहा.अनु./कक्ष ६४/प्रस्ताव/ 
२०१८-१९/२३९६/२०२०, दि. ६ मार्च, २०२०. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अनुदान-२०२०/प्र.क्र.५७/राकावि-२, दि. ४ मे, 
२०२०. 
वित्त विभाग यांचे परिपत्रक क्र. पूरक-२०२०/प्र.क्र.१०५/अर्थ-३, दि. १८सप्टेंबर, २०२०. 


AD 
~S 


anv 
— 


cS 


प्रस्तावना - 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासन निर्णय दि.१३.०१.२०१० अन्वये नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी, परळ, 
मुंबई येथील रुग्णालयास शासनाकडून अनुदान मंजूर करण्याबाबत सुधारित धोरण निश्चित करण्यात 
आलेले असून त्यानुसार हौस्पिटलच्या एकूण खर्चातील केवळ वेतन भत्ते व औषधावरील खर्चासाठी 
संस्थेला अनुदान अनुज्ञेय असून हे अनुदान एकूण खर्चाच्या ८५% मर्यादेत (पैकी ५०% राज्यज्ञासनाचा 
हिस्सा व उर्वरित ५०% बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा हिस्सा) मंजूर केले जाते. सदर शासन निर्णयानुसार 
परिगणना केल्याप्रमाणे नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, मुंबई या संस्थेस यांना सन २०१८- 
१९ च्या खर्चावर आधारित सन २०१९-२० साठी रुपये १६,९३,४७,८०७/- इतके सहाय्यक अनुदान मंजूर 
करण्यासाठी संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा, संचालनालय, पुणे यांचेकडून दि. ६ मार्च २०२० 
चा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक ४ मे, 
२०२० च्या शासन निर्णयानुसार पहिला हप्ता रुपये ३,२८,३३,०४४/- सहाय्यक अनुदान मंजुर करण्यात 
आले आहे. उर्वरित सहाय्यक अनुदान वित्त विभाग परिपत्रक संदर्भ क्र. ४ मधील उपलब्ध पुरक 
मागण्यांच्या तरतुदी मधून मंजुर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


१. नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, मुंबई या रुग्णालयाला सन २०१८-१९ च्या खर्चावर 
सन २०१९-२० साठी रुपये ३,५३,०८,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी त्रेपन्न लाख आठ हजार 
फक्त) इतके अनुदान तिसरा हप्ता म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक -अनुदान-२०२०/ प्र.क्र.५७/राकावि-२, दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२० 

२. सदर खर्च मागणी क्र. आर-१, २२१० -वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,०१-नागरी आरोग्य 
सेवा- विषम चिकित्सा, ११०- (०३) मुफसल रूग्णालये व दवाखाने यांना सहाय्यक अनुदाने, 
(03)(09)- अध्यापनेतर रूग्णालये व दवाखाने, यांना सहाय्यक अनुदाने, ३१ सहाय्यक अनुदाने, 
(२२१० ०१७३) या तपशिलवार लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ साठी बी.डी.एस. वर उपलब्ध 
करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

3. नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, मुंबई या संस्थेस अनुदान वितरीत करण्यास 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

४. नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी रुग्णालयास ज्या अटी व शर्ती लागू आहेत. (उदा.गरीब रुग्णांना 
मोफत किंवा कमी दराने सेवा पुरविणे) त्यांचे पाळनासंबंधीची तपासणी संचालक, आरोग्य सेवा, 
मुंबई यांनी करणे आवश्‍यक आहे. 

५. ज्या-ज्या वेळी निरिक्षणासाठी महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांना संस्थेचे हिशोब पाहिजे 
असतील त्या-त्या वेळी ते प्रस्तुत कागदपत्रांसहित संस्थेने सादर करावेत. 

६. शासकीय अनुदान म्हणून मिळणाऱ्या रकमेचे हिशोब संस्थेने त्यांच्या नेहमीच्या इतर कार्यक्रमातून 
वेगळे ठेवणे आवश्‍यक आहे. 


७. मंजूर नसलेल्या बाबींवरील खर्चाचा समावेश अनुदानात करण्यात आल्याचे आढळून आल्यास 
त्या खर्चाची एक रकमी वसुली करण्याचा अधिकार शासनास राहील. त्याकरिता वेळेचे बंधन 
असणार नाही. 


८. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दि.१७ 
एप्रिल, २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार वित्तीय अधिकार नियमामध्ये करण्यात आलेल्या 
सुधारणाप्रमाणे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ चा भाग पहिला, उपविभाग-एक 
अनुक्रमांक २७ मधील नियम क्र.१४९ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२०१०१५१७१०५०९३१७ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


° Digi 

Ravindra ८» ent 
Mal iblic Health 

De ‘ode=400032, 


a, 
25. 3226de60c3ccSb8ccd568 
33c07d32831e4140f3de291d1f40d510 

d295643f, 

jalNumber=8f564edcac5a4c4a7954 


Gadhari 222525" 
र.र. गढरी 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), पुणे-१. 


शासन निर्णय क्रमांक -अनुदान-२०२०/ प्र.क्र.५७/राकावि-२, दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२० 


3. 
छ. 
ष्‌. 
६. 
७. 
८. 


९ 


उप संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

सहाय्यक संचालक, (लेखा व सेवा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा ),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई. 

जिल्हा कोषाधिकारी, ठाणे/ पुणे. 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सहसचिव (अर्थसंकल्प / राकावि), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुबई-१. 
अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुबई- 


१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, मुंबई 
११.निवड नस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-१. 


